जिल्हास्तरीय दूरसंचार समिती 
गठित करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मातंसं०६५/प्र.क्र.३/२०२१/से४/३९ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दि. ०७ जून, २०२१ 


संदर्भ- शा. नि. क्र. मातंसं०६५/प्र.क्र.१/२०१८, दि. १७.०२.२०१८ 


प्रस्तावना- 

राज्यात दूरसंचाराच्या पायाभूत सुविधा , मोबाईल टॉवर उभारणी करणाऱ्या संस्थांना या सुविधा 
उभारणी करण्यासाठी विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. दूरसंचार विभागाच्या दिनांक 
०१.०८.२०१३ रोजीच्या मार्गदर्शक सुचनांन्वये दूरसंचाराच्या पायाभूत सुविधा उभारणीच्या अनुषंगाने 
निर्माण होणाऱ्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी राज्य स्तरीय व जिल्हा स्तरीय समितींची स्थापना 
करण्यात याव्यात अज्ञा सुचना देण्यात आलेल्या आहेत. या अनुषंगाने जिल्हा स्तरीय समिती गठित 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


दूरसंचाराचे मनोरे उभारणी व पायाभूत सुविधा उभारणी करतांना काही अडचणी उद्भवल्यास 
त्या सोडविण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रत्येक जिल्ह्यासाठी खालील प्रमाणे जिल्हा 
स्तरीय दूरसंचार समिती गठीत करण्यात येत आहे. - 


अ.क्र. | पद 

=| जिल्हाधिकारी अध्यक्ष 
२ उप वन संरक्षक (DCF) सदस्य 

३ पोलीस अधीक्षक सदस्य 

४ उप जिल्हाधिकारी (RDC) संयोजक 
षु कार्यकारी अभीयंता, सां.बा.वि. सदस्य 

६ आयुक्त / मुख्याधिकारी / मुख्य कार्यकारी अधिकारी सदस्य 

७ दूरसंचार पायाभूत सुविधा उभारणी करणाऱ्या प्रत्येक संस्थेचा परिमंडळ प्रमुख | सदस्य 

८ दूरसंचारविभागाचे प्रतिनिधी LSA सदस्य 

९ कार्यकारी अभीयंता, महावितरण सदस्य 


जिल्हा स्तरीय दूरसंचार समितीच्या कार्यकक्षा पुढील प्रमाणे असतील - 


१. जिल्हा स्तरीय दूरसंचार समिती नवीन / विद्यमान टॉवर्स उभारणीसाठी प्रलंबित 
परवानगी तसेच ऑप्टीकळ फायबर केबलच्या मार्गाच्या हक्काबाबत (OFC ROW) प्रलंबित 
परवानगी, ह्या विषयीच्या कर आकारणीचे प्रश्न आणि जिल्ह्यातील दूरसंचार पायाभूत सुविधांशी 
संबंधित तक्रारींचे निराकरण करेल. 


झासन निर्णय क्रमांकः मातंसं०६५/प्र.क्र.३/२०२१/से४/३९ 


२. जिल्हा स्तरीय दूरसंचार समिती किमान एक बैठक प्रत्येक तीन महिन्याला आयोजित 
करेल. 


३. जिल्हा स्तरीय दूरसंचार समितीच्या शिफारशींचे पाळन संबंधित महानगरपालिका/ 
ग्रामपंचायत / स्थानिक प्राधिकरणे व शासनाची कार्यालये करतील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०२१०६०७१८५३१६५७११ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 11 
Dilip Prabhakar 77577 
Deshmukh me 
(दि. प्र. carga) 
अवर सचिव, 
सामान्य प्रशासन विभाग, (मातं) 


१. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय. 

२. महसूल मंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय. 

१. राज्य महसूल मंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय. 

२. मुख्य सचिव, मंत्रालय. 

३. प्रधान सचिव, उदयोग, मंत्रालय. 

४. प्रधान सचिव नगर विकास, मंत्रालय. 

५. सचिव ग्रामविकास, मंत्रालय. 

६. सचिव((रस्ते) सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय. 
इतर सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


प्रत योग्य कार्यवाहीसाठी 
८. सर्वविभागीय आयुक्त. 
९. सर्व जिल्हाधिकारी. 
१०. जमाबंदी आयुक्‍त व संचालक भूमि अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
११. सर्व आयुक्‍त, महानगरपालिका. 
१२. सर्व मुख्याधिकारी, नगरपरिषद/नगर पंचायत. 
१३. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी. 
१४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ. 
१५. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई पुणे/नाशिक/औरंगाबाद/नागपूर/अमरावती 
१६. मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
१७. व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको. 
१८. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, नागपूर. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


